आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासाठी सहायक 
अनुदान मंजुर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: आंचिम-२०२३/प्र.क्र.१२३/सां.का.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, अभिलेख कक्ष क्र.२२, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ जानेवारी, २०२४ 


वाचा :- 

१. सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशोष सहाय्य विभाग शासन निर्णय 
क्रमांक आंचिम-२००३/प्र.क्र.२२३/सांका-३, दिनांक २६.१०.२००४ 

२. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक आंचिम-२००७/प्र.क्र.४६/सां.का.३, 
दिनांक ०८.३.२००७ 

३. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक आंचिम-२००९/प्र.क्र.४८/सां.का.३, 
दिनांक ३०.७.२००९. 

४. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक आंचिम-२०११/प्र.क्र.१५८/सां.का.१, 
दिनांक १८.१०.२०१२. 

५. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक आंचिम-२०२३/प्र.क्र.१२३/सां.का.१, 
दिनांक २४.११.२०२३. 


प्रस्तावना:- 
शासनाच्या संदर्भ-४ येथील शासन निर्णयान्वये आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवास शासन सहाय्यक 


अनुदान मंजूर करण्यात येते. त्यानुसार ज्या ३ संस्थांना अर्थसहाय्य दिले जाते त्यापैकी पुणे आंतरराष्ट्रीय 
चित्रपट महोत्सव व आशियाई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव, मुंबई आणि याव्यतिरिक्त "प्रथम येणाऱ्या 
प्रथम" या तत्वावर विहीत निकषांची पूर्तता करणाऱ्या संस्थाना सहाय्यक अनुदान देण्यात येते. संदर्भ-४ 
येथील शासन निर्णयातील विहीत निकषांची पूर्तता करण्याऱ्या संस्थांना त्यांच्या देयकानुसार निधी वितरीत 
करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, दादासाहेब 
फाळके चित्रनगरी, गोरेगांव, मुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सन २०२३-२४ या 
वित्तीय वर्षात महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, दादासाहेब फाळके 
चित्रनगरी, गोरेगांव, मुंबई यांच्याकडे उपलब्ध निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या संदर्भ-४ येथील शासन निर्णयान्वये आंतरराष्ट्रीय चित्रपट 
महोत्सवासाठी राज्य शासनातर्फे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आयोजित करणाऱ्या संस्थांना अनावर्ती 
स्वरुपात सहायक अनुदानापोटी रक्‍कम ₹२,७०,००,०००.०० (रुपये दोन कोटी सत्तर लक्ष फक्त) या शासन 
निर्णयान्वये मंजूर करण्यात येत आहे. सदर सहायक अनुदान सशर्त असून, शासनाच्या प्रचलित 
धोरणानुसार ज्या संस्थांना अनुदान वितरीत करावयाचा आहे, याबाबत व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र 
चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगांव, 
मुंबई त्यांच्या स्तरावरुन घ्यावा. 
०२. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ २०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७ एप्रिळ,२०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-१, अ.क्र.२७, नियम 
क्र.१४९ नुसार प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार प्राप्त खर्च करण्याच्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आंचिम-२०२३/प्र.क्र.१२३/सां.का.१ 


०३. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३,दि.०४.०४.२०२२ सोबतच्या 
परिशिष्टातील अनु.क्र.१ मधील अटी व शा्तीची पूर्तता होत असल्याची खात्री व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित यांनी करण्याच्या अटीच्या अधीन 
राहून सदर खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


०४. यासाठी, उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत असून, अवर सचिव (रोख शाखा), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी 
आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई यांना सदर 
रक्‍कम एकरकमी वितरीत करावी. 


०५. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती (००) १०२, कला संस्कृती 
प्रचलन (०३) (०६) आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (२२०५१५८१), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)" या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


०६. सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०१०३१४४९५७२१२३ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDA MARUTI RAUT 

N A N D A M A R U T | DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND CULTURAL 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=281d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a186620ec03666d24 
4838270, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=BAF9D9317025580944685E047B9C52D64C532684054F19E1FO 
2C374B78E1773F, cn=NANDA MARUTI RAUT 


(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, 
दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
६. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
८. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
९. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१५) मंत्रालय, मुंबई 
qo, उपसचिव /कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. अवर सचिव (रोख शाखा), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवडनस्ती (सां.का.१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


